परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
मोटार वाहन विभागातील गट-अ ते गट-ड 
मधील पदांना दिव्यांग आरक्षण लागू करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०२२१/प्र.क्र.६३/परि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २६ फेब्रुवारी २०२१. 


वाचा- 

१) अपंग व्यक्‍ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि संपुर्ण सहभाग) अधिनियम,१९९५. 

२) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. अपंग-२०१३/प्र. क्र. ३५/अ. 
क.२, दि.७.१०.२०१६ 

३) शासन निर्णय क्र. एमव्हिडी ०६१५/प्र.क्र.१६३/परि-४, दिनांक २६.०७.२०१७. 

४) केंद्र शासनाची सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि.०४.०१.२०२१ 
ची अधिसूचना. 

५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमाक दिव्यांग-२०१९/ 
प्र.क्र.२५१/दि.क.-२, दिनांक ०२.०२.२०२१. 

६) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे अ. शा. पत्र क्र. दिव्यांग-२०२१/सकिर्ण-११/दि.क.२, 
दिनांक ०६.०२.२०२१. 

७) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एमव्हीडी-०२२१/प्र.क्र.६३/परि-४, दिनांक २२.०२.२०२१. 


प्रस्तावना : 

अपंग व्यक्‍ती (समान संधी,हक्‍्काचे आर&7ण आणि संपूर्ण सहभाग) अधिनियम,१९९५ मधील 
कलम ३२ नुसार ३ वर्षापेक्षा जास्त नसेळ इतक्या नियत कालांतराने अपंगासाठी सुनिश्चित केलेल्या 
शासन सेवेतील जागांच्या याद्यांचे पुनर्विलोकन करणे आव्यक ठरविले आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने 
क्र.४, दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये अपंगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांच्या यादीचे पुनर्विलोकन 
करुन यादी प्रसिध्द केळी आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांनी संदर्भाधीन क्र.५ वरील 
शासन निर्णय दि.०२.०२.२०२१ नुसार, राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील अपंगासाठी सुनिश्चित 
केलेल्या पदांच्या (विविध विभागांच्या) शासन निर्णयास ३ वर्षांचा कालावधी पुर्ण होत असल्यामुळे सदर 
पदांचे पुनर्विलोकन करणेबाबत सुचित केळे आहे. गृह विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. ७ वरील 
दि.२२.०२.२०२१ नुसार परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील व त्यांच्या 
अधिपत्याखाळील मोटार वाहन विभागाच्या गट-अ ते गट-ड मधील पदांना अपंग आरक्षण लागू 
करण्यात आळे आहे. तसेच विवरणपत्र ब मध्ये नमुद एकुण २२ पदे दिव्यांग आरक्षणामधून 
वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचे अध्यक्षतेखालील 
समितीपुढे सादर करण्यात आला होता. तज्ञ समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार परिवहन आयुक्‍त, 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०२२१/प्र.क्र.६३/परि-४ 


महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील व त्यांच्या अधिपत्याखाळील मोटार वाहन विभागाच्या 
गट-अ ते गट-ड मधील विवरणपत्र ब मध्ये नमुद एकुण २१ पदांना नव्याने अपंग आरक्षण लागू 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग यांना संदर्भाधिन क्र.५ ate शासन निर्णय 
दि.०२.०२.२०२१ नुसार दिलेल्या सूचनेनुसार, 
केंद्र शासनाने दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेली/ कर्तव्य व जबाबदा-या सारख्या असलेली गट अ 
ते गट ड मधील जी पदे परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाच्या आस्थापनेवर कार्यरत आहेत तथापी उक्त 
पदाचे स्वरुप व कामकाज पाहता विवरणपत्र ब मध्ये नमुद केलेल्या पदांना दिव्यांग आरक्षणामधून 
वगळण्याचा प्रस्ताव प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचे अध्यक्षतेखालील 
समितीपुढे सादर करण्यात आला होता. तज्ञ समितीने केलेल्या सूचनांनुसार सदरहू शासन 
निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र ब” नुसार त्या त्या पदासमोर दर्शविल्याप्रमाणे दिव्यांग आरक्षण सुनिश्चित 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२२६१५४०३२४५२९ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
DATTATRAY 
HANMANT KADAM © 
(द. ह. कदम) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 

३. मा.मंत्री /राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

५. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

६. आयुक्त, अपंग कल्याण विभाग, पुणे 

७. परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. महालेखापाल,(लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर . 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १६-ओ),मंत्रालय, मुंबई. 

१२. सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य,क्रिडा व विशेष सहाय्य विभाग 
(अ.क.२/सुधार-३),मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. निवड नस्ती (परि-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


(शासन निर्णय क्र. एमव्हीडी-०२२१/प्र.क्र.६३/परि-४, दिनांक 26.02.2029 रोजीच्या शासन निर्णयासोबतचे विवरणपत्र) 


विवरणपत्र ब 


केंद्र शासनाने अपंगांसाठी सुनिश्चित केलेली /कर्तव्य व जबाबदा-या सारख्या असलेली गट-अ ते गट ड मधील जी पदे परिवहन आयुक्त कार्यालयाच्या आस्थापनेवर 
कार्यरत आहेत तथापी कामकाजाचे स्वरुप विचारात घेता उक्त पदे दिव्यांग आरक्षणामधून वगळण्याची शिफारस करण्यात आलेली आहेत अशी संवर्ग संवर्ग/पदे 


७ व्या वेतन 
कामाचे स्वरूप वव आयोगानुसार पदाची 
गत सणा किडी (केंद्र शासनाने दर्शविलेले) 3 पदभरतीचा | पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरूप आणि 
संवर्गाचे नाव । व शारिरीक आणा याते सुधारित वेतन 
पदासाठी अपंगत्वाचे सुयोग्य न प्रकार विभाग प्रमुखाचे अभिप्राय 
योग्यता संरचना 
प्रकार 
वेतन 
वेतनपट्टा 
स्तर 
२ 3 ह षु ६ 9 ८ 
अपर S,ST.W.RW. | B,LV,D,HH,OA,BA,OL, | एस- | ११८५००- | पदोन्नतीचे | विभागाच्या मुख्यालयातील राज्यस्तरीय पद असून या 
परिवहन | ७.96, BN, -, BL, OAL, CP, LC, Dw, २७ | २१४१०० पद पदधारकावर राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या सचिव 
आयुक्‍त ७ AAV,MDy, MI, MD केंद्र पदाचे जबाबदारी आहे. परिवहन आयुक्तांना धोरणात्मक 
शासनाच्या अधिसुचना दि. निर्णय घेण्याकरिता मदत करणे, विभागाचे कामकाज 
०४.०१.२०२१ मधील Additional पाहणे, थकित कर, अन्य करविषयक बाबींचे कामकाज 
Commissioner - अ.क्र. ११४ पाहणे ड्‌. महत्वाची कामे या पदधारकाला पार पाडावी 
लागतात. 
सह परिवहन | S.ST.W.RW. | B,LV,D,HH, OA, BA,| एस- | ७८८००- | पदीन्नतीचे | विभागाच्या मुख्यालयातील राज्यस्तरीय पद असून, 
आयुक्‍त C.MF.SE | OL,BL,OAL, ७>, | २५ | 208200 पद परिवहन आयुक्तांना धोरणात्मक निर्णय घेण्याकरिता 
LC,Dw,AAV,MDy मदत करणे, विभागाचे कामकाज पाहणे, थकित कर, 
केंद्र शासनाच्या अधिसुचना दि. अन्य करविषयक बाबींचे कामकाज पाहणे इ. महत्वाची 
०४.०१.२०२१ Joint Manager - कामे या पदधारकाला पार पाडावी लागतात. 
अ.क्र. ९४ प्रमाणे पदाची कर्तव्ये व 
जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरूप 
असल्यामुळे. 


परिवहन उप 
आयुक्‍त 
(उच्च श्रेणी) 


S,ST.W.RW. 
C.MF.SE 


B, LV, D, HH, OA, BA, OL, 
BL, OAL, BLOA, BLA, CP, 
LC, Dw, AAV, MDy, MI, MD 
केंद्र शासनाच्या अधिसुचना 
दि.०४.०१.२०२१ Deputy 
Director (ADMIN) - 
अ.क्र. ६९ प्रमाणे पदाची कर्तव्ये व 
जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरूप 
असल्यामुळे. 


एस- 
२४ 


(9११००- 
२११९०० 


पदोन्नतीचे 
पद 


या संवर्गातील सर्व पदे मुख्यालयात म्हणजेच परिवहन 
आयुक्त कार्यालयात कार्यरत आहेत. त्यांच्यावरील 
जबाबदाऱ्या खालील प्रमाणे आहेत. 

प्रशासन : या पदधारकाकडे विभागात कार्यरत 
असलेल्या ५१०० अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापना 
विषयक व सेवाविषयक बाबींचे कामकाज पाहण्याची 
जबाबदारी आहे. 

अंमलबजावणी (१ व २): यांच्या अधिपत्याखाली ४१ पथके 
व २२ सीमा तपासणी नाके कार्यरत असून त्यांच्यावर 
नियंत्रण ठेवून शासनास महसूल मिळवून देण्याच्या 
दृष्टीने मोटार वाहन कायद्याच्या तरतूदींची 
अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी 

आहे. तसेच, प्रदूषण विषयक व इतर महत्वाच्या बाबी व 
वेगवेगळया मोहिमा राबवून विभागाचे कामकाज सुरळीत 
पार पाडण्याची जबाबदारीया पदधारकावर आहे. 
संगणक (वरिष्ठ श्रेणी): या विभागाच्या ५० परिवहन 
कार्यालयांमध्ये 01॥॥१७ संगणकीकरणाचे काम सुरू आहे 


आणि भविष्यात कार्यालयीन सर्व कामकाज 
संगणकाव्दारे होणार आहे. विभागातील 
संगणकीकरणाच्या कामाचे संनियंत्रण करणे, 


त्याचप्रमाणे विभागात होणाऱ्या कामकाजाची आकडेवारी 
संकलित करून संगणकीय वर्मीकरण करण्याची 
जबाबदारी या पदावर आहे. 


8 | परिवहन उप | S,ST.W.RW. | B,LV,D,HH,OA,OL,BL, | एस- | ६७७००- | पदीन्नतीचे | निरिक्षण (निम्न श्रेणी) : या विभागात असलेली ५० 
आयुक्‍त C.MF.SE | OAL,CP,LC, Dw, AAV,MI, | २३ । २०८७०० पद कार्यालये व २२ सिमा तपासणी नाकक्‍्यांवरील 
(निम्न श्रेणी) MD कामकाजाचे निरिक्षण करण्याची जबाबदारी व 
केंद्र शासनाच्या अधिसुचना दि. कार्यालयीन पध्दतीनुसार कामकाज चालावे या दृष्टीने 
०४.०१.२०२१ Deputy Director- संनियत्रण करण्याची जबाबदारी या पदावर आहे. 
अ.क्र. ६८ प्रमाणे पदाची कर्तव्ये व 
जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरूप 
असल्यामुळे. 

५ | प्रादेशिक | S,ST.W.RW. | B,LV,D,HH,OA,OL,BL, | एस- | ६७७००- | पदोन्नतीचे | मोटार वाहन विभागातील प्रादेशिक स्तरावरिल हे पद 
परिवहन C.MF.SE OAL, CP, LC, Dw, AAV, MI, | २३ | २०८७०० पद आहे. संबधित प्रादेशिक विभागांतर्गत असलेल्या जिल्हा 
अधिकारी MD कार्यालयावर तसेच, सिमा तपासणी नाक्‍यावर नियंत्रण 

केंद्र शासनाच्या अधिसुचना दि. ठेवण्याची जबाबदारी या पदावर आहे. मोटार वाहन 
०४.०१.२०२१ Deputy Director- कायद्यांतर्गत हाताळण्यात येणाऱ्या विविध कामकाजाच्या 
अ.क्र. ६८ प्रमाणे पदाची कर्तव्ये व अंमळबाजवणीच्या दृष्टीने विशिष्ट मर्यादिपर्यंतचे 
जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरूप अधिकार प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना आहेत. 
असल्यामुळे. 

६ उप S.ST.W.MF. | B,LV,D,HH,OA,BA,OL, | एस- | ४७६००- | पदोन्नतीचे | हे पद जिल्ह्याच्या कार्यालय प्रमुखाचे पद आहे. आहरण 
प्रादेशिक RW,SE,C | BL,OAL,CP,Dw, AAV,MDy, | १७ | १५११०० पद व संवितरण अधिकारी, कर निर्धारण प्राधिकारी, 
परिवहन MI, जिल्हास्तरावरील रस्ता सुरक्षा, अवैध प्रवासी वाहतूक, 
अधिकारी केंद्र शासनाच्या अधिसुचना दि. प्रवासी वाहतूक समन्वय, ग्राहक तक्रार निवारण समिती, 

०४.०१.२०२१ वाहतूकदारांच्या समस्यांची निराकरण समिती अशा 

Asstt. Manager- अ.क्र. ९६ समित्यांवर सचिव/सदस्य म्हणून काम पाहणे, महसूल 

प्रमाणे पदाची कर्तव्ये व इष्टांक, महाळेखाकार आक्षेप, अंतर्गत लेखापरिक्षण, 
जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरूप जिल्हा कार्यालयातील कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे व 

असल्यामुळे. मोटार वाहन कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी 


होण्याच्या दृष्टीने संपूर्ण जिल्हाभर फिरून हाताखालील 
कार्यकारी अधिकाऱ्यांना Artest करणे ही जबाबदारी 
या पदावर आहे. 


सहायक | S.ST.W.BN, | B,LV,D,HH,OA,BA,OL, | एस- | ४४९००- | सरळसेवा/ | या पदावरील व्यक्तीस कायद्याप्रमाणे अनुज्ञप्ती 
परिवहन | RW.C.MF.SE | BL, OAL, CP,LC,Dw, AAV, | १६ | १४२४०० | पदोन्नतीचे | प्राधिकारी, परवाना अधिकारी म्हणून कामकाज करावे 
आयुक्‍त H, MDy, ASD, SLD, MI, ॥ केंद्र पद लागते. त्याचप्रमाणे जनतेची दैनंदिन कामे आणि 
शासनाच्या अधिसुचना दि. अंमलबाजावणीची कामे पार पाडणे, कंडक्टर लायसन्स 
०४.०१.२०२१ Asstt. Manager- देणे, वाहनात HIS बदल तपासणे, वाहन योग्यता 
अ.क्र. ५८ प्रमाणे पदाची कर्तव्ये व प्रमाणपत्र देणे, योग्यता प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण, 
जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरूप कामकाजाचे संनियंत्रण करणे, मोटारवाहन नोंदणी 
असल्यामुळे. करणे, इ. कामे स्वतंत्रपणे सोपविलेली असतात. या 
व्यतिरिक्त त्यांना रस्त्यावरील अंमलबजावणीची कामे 
देखील करावी लागतात. 
ड्रायव्हिंग स्कूलचे पर्यवेक्षण करणे, प्रदूषण नियंत्रण केंद्रे 
तपासणे आणि गंभीर अपघात झाल्यास अपघातग्रस्त 
वाहनांची अपघातस्थळी जाऊन तांत्रिक तपासणी करून 
अपघातांची कारणमिमांसा करून सविस्तर अहवाल 
सादर करणे, खटला विभागांच्या प्रकरणांचा निपटारा 
करून त्यांची माहिती सादर करणे, इ. कामे सहाय्यक 
परिवहन आयुक्‍्त/ सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन 
अधिकाऱ्यास करावी लागतात. 
सहायक | S.ST.W.BN, | B,LV,D,HH,OA,BA,OL, | एस- | ४४९००- | सरळसेवा/ वरीलप्रमाणे 
प्रादेशिक | RW.C.MF.SE | BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV, १६ | १४२४०० | पदोन्नतीचे 
परिवहन H, MDy, ASD, SLD, MI, MD केंद्र पद 
अधिकारी शासनाच्या अधिसुचना दि. 


०४.०१.२०२१ Asstt. Manager- 
अ.क्र. ५८ प्रमाणे पदाची कर्तव्ये व 
जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरूप 
असल्यामुळे. 


९ | करवसूली | S.ST.W.BN. | B,LV,D,HH,OA,BA,OL, | एस- | ४४९००- | पदोन्नतीचे | थकित कर वसूली व कर वसूली संबंधाने कार्यवाही 
अधिकारी | MF.SE.RW | 8_, 09७, ७?, 0, 9", AAV, | १६ | १४२४०० पद करणे, वायुवेग पथकातील मोटार वाहन निरीक्षक यांना 
SLD, MI, MD वाहन तपासणी मध्ये मदत करणे. कर थकबाकीदारांची 
केंद्र शासनाच्या अधिसुचना दि. माहिती विविध कार्यालयांना भेटी देऊन गोळा करणे. कर 
०४.०१.२०२१ Income tax थकबाकीदारांच्या पत्त्यावर भेट देऊन अन्वेषन करणे, 
inspector - अ.क्र. १४२७ प्रमाणे थकबाकीदारांची स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्तीकरिता 
पदाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, मदत करणे. 
कामाचे स्वरूप असल्यामुळे. 
/ मोटार वाहन | S.ST.RW.H. | B,LV,HH,OL,OA,BA,BL,OAL, | एस- | ४४९००- | सरळसेवा / | मोटार वाहन विभागातील न्यायालयीन प्रकरणे हाताळणे 
अभियोक्ता ७, MF. BLOA,BLA,LC,Dw,AAV,SLD, | १६ १४२४०० | पदोन्नतीचे | व संबंधित कामकाज पार पाडण्याची जबाबदारी या 
MD पद पदावर असून मा. न्यायालयात उपस्थित रहाणे, ही कामे 
केंद्र शासनाच्या अधिसुचना दि. पार पाडावी लागतात. 
०४.०१.२०२१ मधील Public 
Prosecutor - अ.क्र. ५८२३ प्रमाणे. 

} १ | सहाय्यक S.ST.RW.H. B,LV,HH,OL,OA, BA, एस- | ४१८००- | सरळसेवेचे | मोटार वाहन अभियोक्ता यांना न्यायालयीन प्रकरणी 
मोटार वाहन ७, M.F BL,OAL,BLOA,BLA,LC,Dw,A | १५ | १३२३०० पद मदत करणे. मा. न्यायालयात उपस्थित रहाणे, ही कामे 
अभियोक्ता AV,SLD,MD पार पाडावी लागतात. 

केंद्र शासनाच्या अधिसुचना दि. 
०४.०१.२०२१ मधील Asstt. Law 
Officer - अ.क्र. ५८४प्रमाणे. 

१२ | लघुलेखक | 5.5.//..॥.. | B,LV,OA,OL,BL,CP,LC, | एस- | ४१८००- | सरळसेवा / | परिवहन आयुक्त व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेले कार्य 

( उच्च श्रेणी) SE..H. Dw, AAV, MDy, ASD(M), SLD, | १५ 932300 | पदोन्नतीचे | लघुलेखनाव्दारे नोंद करून त्याचे टंकळेखन करणे, 
MI, MD पद बैठकीचे इतिवृत्त नोंद करणे व इतिवृत्ते तयार करणे इ. 
केंद्र शासनाच्या अधिसुचना दि. 


०४.०१.२०२१ मधील 
Stenographer, Steno Typist - 
अ.क्र. ३८ प्रमाणे. 


१३ | लघुलेखक | S.ST.W.L.MF | B,LV,HH,OA,OL,BL,OAL,CP, | एस- | ३८६००- | सरळसेवा / | वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे स्वीय सहाय्यक तसेच तातडीच्या 
(निम्न श्रेणी) ी LC,Dw, AAV,ASD(M),SLD, १४ । १२२८०० | पदोन्नती चे | कामासाठी श्रुतलेखन करणे. 
SE.RW.H.C. MI,MD पद 
केंद्र शासनाच्या अधिसुचना दि. 
०४.०१.२०२१ मधील dr. 
Stenographer- अ.क्र. 38 प्रमाणे. 
१४ | वरिष्ठ S.ST.W.RW. | B,LV,D, HH, OA, OL, BA, BL, | एस-८ | २५५००- | पदोन्नतीचे | लिपीकवर्गीय कामकाज करणे, कनिष्ठ लिपीक 
लिपीक H. C.MF, OAL, CP, LC, Dw, AAV, ८११०० पद कर्मचाऱ्यांच्या कामावर नियंत्रक व पर्यवेक्षण करणे. 
ASD(M), SLD,MI, MD 
केंद्र शासनाच्या अधिसुचना दि. 
०४.०१.२०२१ मधील OFFICE 
ASSTT. 
SENIOR CLERKS - अ.क्र. 38 
प्रमाणे. 
१५ मुख्य S.ST.W.RW. | B,LV,D,HH,OA,OL,BA, | एस-८ | २५५००- | पदोन्नतीचे | परिवहन कार्यालयामध्ये, वाहन धारकांकडून, 
रोखपाल H.C, MF BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV, ८११०० पद वाहनांवरिळ कर व वेगवेगळ्या प्रकारचे सेवा शुल्क 


ASD(M), SLD, MI, MD 
केंद्र शासनाच्या अधिसुचना दि. 
०४.०१.२०२१ Office Asstt. 
Senior Clerk - अ. क्र. ३४ प्रमाणे 
वेतन पट्टा असल्यामुळे. 


रोखीच्या स्वरूपात, धनादेशाव्दारे किंवा धनाकर्षाव्दारे 
स्विकारण्यात येते. अश्या प्रकारे स्विकारलेली रक्‍कम 
विविध सहाय्यक रोखपालांनी एकत्रित कामकाजाच्या 
दिवसअखेर मुख्य रोखपालाकडे जमा करण्यात येते. 
सदरहू रक्‍कम / धनादेश / धनाकर्ष यांची रोख 
नोंदवहीत नोंद घेऊन कार्यालयीन तिजोरीत ठेवणे आणि 
लगत नंतरच्या कामकाजाच्या दिवशी शासकीय 
कोषागारात किंवा बँकेत जमा करण्याची जबाबदारी 
मुख्य रोखपालाची असते. 


१६ | सहाय्यक S.W.MF.SE. | LV,HH,OA, OL, 8_, ७?,॥_७, | एस-६ | १९९००- | सरळसेवेचे | मोटार वाहने कायदा,मुंबई मोटार वाहन कर कायदा व 
रोखपाल RW.H.C. Dw, AAV, ASD(M), SLD, MI, ६३२०० पद अधिनियम तसेच मोटार वाहन कायदा १९८८, केंद्रिय 
MD मोटार वाहन नियम, १९८९, महाराष्ट्र मोटार वाहन 
केंद्र शासनाच्या अधिसुचना दि. नियम,१९८९ या अनुषंगाने कर व शुल्क रोखीने, 
०४.०१.२०२१ मधील CASHIER धनाकर्षाने स्विकारणे पावती देणे, रोखवही नोंद ठेवणे, 
GENARAL - अ.क्र. २८७ प्रमाणे. रोख रक्‍कम मोजणे. 
१७ | आदेशिका | S.ST.W.MF.S | 1४, 0, HH, OA, OL, LC, Dw, | एस-३ | १६६००- | सरळसेवेचे | कर वसुलीकरिता थकित कर धारकांवर जारी करण्यात 
वाहक E.H.C. AAV, ASD(M), ID, SLD,MI, MD ५२४०० पद आलेल्या नोटीसा त्या कर धारकांना बजावेल. कर 
केंद्र शासनाच्या अधिसुचना दि. वसुली व इतर कामात वरिष्ठांना मदत करणे ही कामे 
०४.०१.२०२१ मधील आदेशिका वाहक यांना करावी लागतात. 
MESSENGER DAK PEON - 
अ.क्र. 3 प्रमाणे. 
१८ | माळी S,ST, W, BN, | LV, 0, HH, OL, LV, Dw, AAV, | एस-१ | १५०००- | सरळसेवेचे | कार्यालयाचे आवारात वृक्ष व बाग यांची देखभाल करणे. 
L, KC, PP, ASD(M), ID, SLD, MI, MD ४७६०० पद 
MF, SE केंद्र शासनाच्या अधिसुचना दि. 
०४.०१.२०२१ मधील MALI A - 
अ.क्र. १६१ प्रमाणे. 
१९ | हमाल S.ST.W..PP. | B,LV,D,HH,OL,OAL,CP, | एस-१ | १५०००- | सरळसेवेचे | कार्यालयातील जड वस्तू, सामान, गरज भासल्यास 
L.KC.BN.SE. | LC, Dw, AAV, ASD(M, MoD), ४७६०० पद इतरत्र हलविणे व अन्य कामे करणे. 
MF ID, SLD, MI, MD केंद्र 


शासनाच्या अधिसुचना दि. 

०४.०१.२०२१ मधील PEON 

CUM HAMAL - अ.क्र.०९ 
प्रमाणे. 


२० | स्वच्छक S.ST.W.BN.L | LV,D,HH,OA, OL, CP,LC, | एस-१ | १५०००- | सरळसेवेचे | कार्यालयाची/ आवाराची स्वच्छता ठेवण्याचे काम 
MF.SE.C. | Dw, AAV, ASD(M, MoD), ID, ४७६०० पद स्वच्छकास पार पाडावे लागते. 
SLD, MI, MD 
केंद्र शासनाच्या अधिसुचना दि. 
०४.०१.२०२१ मधील CLEANERS 
- अ.क्र.२६पप्रमाणे. 
29| परिवहन | S.ST.W.BN. | B,LV,D,HH,OL,OAL,CP, | एस-१ | १५०००- | सरळ्सेवेचे | कार्यालयातील कागदपत्रांची ने-आण व वरिष्ठांनी 
हवालदार | MF.PP.L.KC. LC, Dw, AAV ४७६०० पद दिलेली कामे पार पाडणे ही या पदाची कामे आहेत. 
SE.H.C. अधिसुचना दि. 08.09.2024 


Peon - अ.क्र. ०८ प्रमाणे वेतन 
पट्टा असल्यामुळे. 


KKKKKKK 


PHYSICAL REQUIREMENTS ABBREVIATIONS USED: S-Sitting, ST-Standing, W-Walking, BN-Bending, L-Lifting, KC-Kneeling & Crouching, JU- 
Jumping, CRL-Crawling, CL-Climbing, PP-Pulling & Pushing, MF-Manipulation with Fingers, RW-Reading&Writing, SE-Seeing,H-Hearing,C- 


Communication. 


CATEGORY ABBREVIATIONS USED:- B-Blind, LV-Low vision, D-Deaf, HH-Hard of Hearing, OA-One Arm, OL-One Leg, BA-Both Arms, BL-Both Leg, 
OAL-One arm & One Leg, BLOA-Both Leg& One Arm, BLA-Both Legs Arms, CP-Cerebral Palsy, LC-Leprocy Cured, Dw- Dwarfism, AAV-Acid Attack 

Victims, MDy-Masular Dystrophy, ASD-Autism Spectrum Disorder (M-Mild, MoD-Moderate), ID-Intellectual Disability, SLD-Specific Learning Disability, 
Ml-Mental Illness, MD-Multiple Disabilities. 


